उच्च शिक्षण संचालनालयांतर्गत महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा, गट-ब मधीळ बदलीपात्र 
अधिकाऱ्यांची यादी व रिक्‍त पदांची यादी प्रसिद्ध 
करणे 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बदली २०१९/प्र.क्र. १५६/मशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ मे, २०१९. 


वाचा :- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्यासन १२, 
दिनांक ९.४.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्यासन १२, 
दिनांक ९.४.२०१८ अन्वये गट-ब मधील अधिकारी तसेच गट-क व गट-ड मधील कर्मचारी यांना 
समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबतचे धोरण लागू केले आहे. त्यानुसार गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या 
बदलीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ९.४.२०१८ च्या शासन 
निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे रिक्‍त पदांची यादी व बदली पात्र अधिकाऱ्यांची यादी प्रसिद्ध 
करावयाची आहे. त्यानुसार पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (महाविद्याळयीन 
शाखा) गट-ब संवर्गातील बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी व रिक्‍त पदांची यादी या शासन 
निर्णयासोबत जोडण्यात येत आहे. 


अ. संवर्ग सेवा बदलीपात्र रिक्त 
क्र अधिकाऱ्यांची | पदांची यादी 
सेवाज्येष्ठता 
यादी 
| कनिष्ठ प्रशासन | म.शि.से. (महाविद्यालयीन प्रपत्र-अ प्रपत्र-ट 
अधिकारी/  अधिक्षक/ | area) 
प्रबंधक 
२ । कनिष्ठ अधिव्याख्याता म.शि.से. (महाविद्यालयीन प्रपत्र-ब प्रपत्र-ठ 
शाखा) 


२. तरी बदलीपात्र अधिकाऱ्यांनी विवरणपत्र-१ नुसार विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये 
पसंतीक्रमाची माहिती संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्याकडे दिनांक ३१ मे, २०१९ पर्यंत सादर 
करावी. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी पसंतीक्रमासह एकत्रित माहिती दिनांक ३ जून, २०१९ 
रोजी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागास सादर करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र. १५६/मशि-१ 


३. दिनांक३१मे, २०१९ पर्यंत जे अधिकारी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्याकडे पसंतीक्रम 
देणार नाहीत अशा अधिकाऱ्यांना प्रशासनाच्या रिक्‍त पद भरण्याच्या निकडीनुसार पदस्थापना दिली 
जाईल. तसेच असे अधिकारी पदस्थापनेचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत मुदतपूर्व बदलीसाठी अर्ज करु 
शकणार नाहीत. तसेच अशा अधिकाऱ्यांनी विनंती अर्ज सादर केल्यास ते विचारात घेतले जाणार 
नाहीत. 


जे अधिकारी प्राधान्यक्रम नमूद करतील त्यांनी त्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले 
प्रमाणपत्र व कागदपत्रांचे पुरावे जोडणे आवश्‍यक आहे. सदर पुरावे जोडले नसल्यास अशा 
अधिकाऱ्यांचे प्राधान्यक्रम विचारात घेतले जाणार नाहीत. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०५२९१२४४५८४२०८ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
Manisha Pravin Kini धट. 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Higher Technical Education Department 
Date: 2019.05.29 13:11:26 +05'30' 


(म. प्र. किणी) 

सोबत : प्रपत्र व विवरणपत्र कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 

३) सर्व प्राचार्य/संचाळक शासकीय महाविद्यालये/संस्था 

8) गट-ब मधील सर्व बदलीपात्र अधिकारी 
प्रत माहितीस्तव, 


१) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे विशोष कार्यकारी अधिकारी 
२) अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
३) निवडनस्ती (मशि-१) 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र. १५६/मशि-१ 


शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१५६/मशि-१, दि. २९ मे, २०१९ 
सोबतचे प्रपत्र अ 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट ब- (कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी / प्रबंधक / अधीक्षक) पदावरील 
कार्यरत बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची दिनांक ३१.०५.२०१९ पर्यंतची जेष्ठता यादी. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम रुजू दिनांक सेवा कालावधी क्षेत्र 


बदली अधिनियम ३ (१) अन्वये बदलीस पात्र - निरंक 


प्रपत्र- ब 
शासकीय संस्था/ महाविद्यालयातील महाविद्यालयीन कनिष्ठ अधिव्याख्याता (गट-ब) या 
संवर्गातील विषयनिहाय कार्यरत बदलीपात्र अधिकाऱ्याची दिनांक ३९.०५.२०९९ पर्यंतची ज्येष्ठता यादी 


विषय [| अधिव्याख्यात्याचे व महाविद्यालयाचे | रुजू दिनांक सेवा कालावधी 
क्र. | निहाय ं 


अर्थशास्त्र 


श्रीम ए आर जळमकर ०८/०६/२०११ | ७ वर्षे, ११९ महिने, 23 
वसंतराव नाईक शासकीय कला व दिवस 


9 ; दिव्यांग ०१/०१/१९९७ बिगर अवघड क्षेत्र 
शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, 
अमरावती 


श्री. एस. १९/०६/२०१२ बिगर अवघड क्षेत्र 
सिडनहॅम वाणिज्य व अर्थशास्त्र शि शिंग 
महाविद्यालय, मुंबई 

श्री. एम. ए. काळे १७/०९/२०१२ | ६ वर्ष, ८ महिने, १४ | बिगर अवघड क्षेत्र 


श्री प्रदीप सारस्वत १०/०६/२०१४ | ४ वर्षे, ११ महिने, २१ | बिगर अवघड क्षेत्र 
इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, मुंबई दिवस 


श्रो लोणी एम एस १०/०७/२०१४ | ४ वर्ष, ९० महिने, २१ | बिगर अवघड क्षेत्र 
सिडनहॅम वाणिज्य व अर्थशास्त्र दिवस 
महाविद्यालय, मुंबई 
९ & श्री व्ही. एस. आडत २८/०८/२०१४ |W वर्षे, ९ महिने, ३ दिवस| बिगर अवघड क्षेत्र 
| 
१० \9 श्राम एस. एस. बडकस ०९/०९/२०१४ 4 ay, C महिने, RR बिगर अवघड क्षेत्र 
FART नाईक शासकोय कला व 
समाजविज्ञान संस्था, नागपूर 
११ ८ श्री. व्ही. एम. पवार १२/०९/२०१४ बिगर अवघड क्षेत्र 
बसंतराव नाईक शासकोय कला व 
समाजविज्ञान संस्था, नागपूर 


इतिहास 


श्री. एफ. डो. तांबे ०९/०९/१९९६ | २२ वर्षे, ८ महिने, 22 | बिगर अबघड क्षेत्र 
शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, दिवस 
अमरावती 


इलेक्ट्रॉनिक्स 


श्री शेख नूर शेख कादर १९/१२/१९८७ | ३१ वर्ष, ५ महिने, १९ | बिगर अवघड क्षेत्र 
शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, दिवस 
औरंगाबाद 


“ 


गृहशास्त्र 


मगदूम ०३/१२/२००८ | १० वर्ष, ५ महिने, २८ | बिगर अवघड क्षेत्र 
राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर 
श्रीम चित्रलेखा सुब्बाराव राव ०१/०८/१९९० | २८ वर्षे, ९ महिने, ३० | बिगर अवघड क्षेत्र 
शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, दिवस 


१७/१०/२०१२ | ६ वर्षे, ७ महिने, १४ बिगर अवघड क्षेत्र 


_ | 
डा. एन. एम. पाऊलकर २०/१०/२०१२ | ६ वर्षे, ७ महिने, ११ | बिगर अबघड क्षेत्र 
इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, मुंबई 


०१/११/२०१२ बिगर अबघड क्षेत्र 
शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, 
औरंगाबाद 
बेनिता बावतोस TST ०६/११/२०१२ | ६ वर्ष, ६ महिने, २५ | बिगर अवघड क्षेत्र 


श्री योगेश प्रकाश मालचे ०६/११/२०१२ | ६ वर्ष, ६ महिने, २५ | बिगर अवघड क्षेत्र 
शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय दिवस 
औरंगाबाद 

सावंत २६/११/२०१२ |६ वर्ष, ६ महिने, ५ दिवस| बिगर अवघड क्षेत्र 
Se 
२४ म आर. आर. १२/१२/२०१२ , ५ महिने, ११ | बिगर अवघड क्षेत्र 
| 
Va] १० , एस. बी. जाधव २०/१२/२०१२ | ६ वर्ष, ५ महिने, ११ | बिगर अवघड क्षेत्र 
vn 
२६ १९१ श्रीम टी एम एखान ०७/०७/२०१५ १० महिने, २४ | बिगर अवघड क्षेत्र 
Peeters. a 
२७| १२ | SI प्रल्हाद रघुनाथ हरीणखे ०८/०७/२०१५ १० महिने, २३ | बिगर अवघड क्षेत्र 
Peerage वेक _ 


२८ १३ | sted नोंदनी माहुलकर ०२/१२/२०१५ | ३ वर्ष, ५ महिने, २९ | बिगर अवघड क्षेत्र 
शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, 
अमरावती 


तत्वज्ञान 


२९ १ श्रो.आर.डी.शहाकार १४/०६/२०११ . बिगर अवघड क्षेत्र 
वसंतराव नाईक शासकीय कला व 
समाजविज्ञान संस्था, नागपूर 


भौतिक शास्त्र 
०२/०१/१९९८ 


, एस. डी. सोनवणे १८/०९/२०१२ | ६ 


वर्षे, ८ महिने, १३ | बिगर अवघड क्षेत्र 
इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, मुंबई दिवस eae 

२ श्रीम दिपाली पवार २५/१०/२०१२ |६ वर्ष, ७ महिने, ६ दिवस| बिगर अवघड क्षेत्र 
eer मह्या मब | 


२ fateh एन आव्हाड १०/०६/२०१४ बिगर अवघड क्षेत्र 
सिडनहॅम वाणिज्य वब अर्थशास्त्र 
महाविद्यालय, मुंबई 
श्रीम के. एस. ब ०७/०७/२०१५ | ३ वर्ष, १० महिने, २४ | बिगर अवघड क्षेत्र 
एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई शि दिवस वि 


श्रीम प्रिती किरण गावतुरे 
एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई 


श्री. धनंजय डी. देशमुख १४/०६/२०१० 
शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, 

अमरावती 

श्री.अनिल भास्करराव देशपांडे ०९/०६/२०१४ 
शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, 

औरंगाबाद 

श्रा. ए.ए. जाधव ०४/०७/२०१५ 
राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर 


श्रीम आर. आय. शेख ०२/१२/२०१५ 
राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर 


AU AU AU AU 
AU a झळ 


« 


रसायन शास्त्र 


श्रीम १ , काजरेकर(सावंत) २२/१०/२०१२ 
एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई 

; १८/०६/२०१४ 
इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, मुंबई 

श्रीम एस. एम. शानभाग, २८/०८/२०१४ 
इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, मुंबई 

श्री गजानन पंजाबराव अभ्यंकर १०/०७/२०१५ 
शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, 

अमरावती 

श्राम एस प ०३/१२/२०१५ 
शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, 

औरंगाबाद 


वाणिज्य 


a 


mM 


AU 
(७ 


au aU aU 
o 


AU 
>“0 


ठ 


०< 
AU 


A) wo 


श्री यशवंत मा. प ०८/०७/२०१५ 
इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, मुंबई 


समाजशास्त्र 
के. पो. नागपूरे ११/०३/१९९६ 
AAT नाईक शासकीय कला व 
समाजविज्ञान संस्था, नागपूर 


३ 


वर्ष, १० महिने, २३ 


बिगर अवघड क्षेत्र 


बिगर अवघड क्षेत्र 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र. १५६/मशि-१ 


area निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण २०१९/प्र.क्र. १५६/मशि-१, दि. २९ मे, २०१९ 
सोबतचे प्रपत्र ट 


दिनांक ३१.०५.२०१९ रोजी रिक्‍त असणाऱ्या पदांची यादी 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट ब- (कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी / प्रबंधक / अधीक्षक) 


कार्यालयाचे नांव पदनाम रिक्त | संभाव्य क्षेत्र 
पदसंख्या | रिक्‍त 

शिक्षण संचालनालय, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, | कनिष्ठ प्रशासन द | बिगर अवघड 

पुणे अधिकारी 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई कनिष्ठ प्रशासन | | बिगर अवघड 
अधिकारी 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे कनिष्ठ प्रशासन i a) बिगर अवघड 
अधिकारी 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर विभाग, कनिष्ठ प्रशासन a Rall बिगर अवघड 

कोल्हापूर अधिकारी 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, जळगांव विभाग, कनिष्ठ प्रशासन गि र्ण बिगर अवघड 

जळगांव अधिकारी 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, औरंगाबाद विभाग, कनिष्ठ प्रशासन | | बिगर अवघड 

औरंगाबाद अधिकारी 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पनवेल विभाग, पनवेळ । कनिष्ठ प्रशासन | =| बिगर अवघड 
अधिकारी 

एलफिस्टन महाविद्यालय, मुंबई प्रबंधक | १ | o | बिगर अवघड 

ईस्माईल युसूफ महाविद्यालय, मुंबई प्रबंधक | १ | o | बिगर अवघड 

सिडनहेम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई प्रबंधक शि |. «७, बिगर अवघड 

वसंतराव नाईक ATH कला व समाजविज्ञान प्रबंधक शिंगी ey बिगर अवघड 

संस्था, नागपूर 

शासकोय विज्ञान संस्था, मुंबई प्रबंधक चित Fe. Uf बिगर अवघड 

शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती प्रबंधक | १ | o | बिगर अवघड 

भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था, अधीक्षक णि =] बिगर अवघड 

कोल्हापूर 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई अधीक्षक | १ | 0 | बिगर अवघड 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे अधीक्षक | १ | 0 | बिगर अवघड 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर विभाग, अधीक्षक i a बिगर अवघड 

कोल्हापूर 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, जळगांव विभाग, अधीक्षक 1. i) बिगर अवघड 

जळगांव 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग, नागपूर अधीक्षक | १ | 0 | बिगर अवघड 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोकण विभाग, पनवेल अधीक्षक | १ | 0 | बिगर अवघड 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, सोलापूर विभाग, अधीक्षक षि णं बिगर अवघड 


सोलापूर 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र. १५६/मशि-१ 


सावित्रीबाई फुले महिला छात्रालय, मुंबई अधीक्षक विजा बिगर अवघड 
शासकोय महाविद्यालये मुलांचे वसतीगृह, मुंबई अधीक्षक L =e | बिगर अवघड 
तेलंग स्मारक मुलींचे वसतीगृह, मुंबई अधीक्षक | oe | बिगर अवघड 
ईस्माईल युसूफ महाविद्यालय, (वसतीगृह), मुंबई अधीक्षक | १ | बिगर अवघड 


प्रपत्र-ठ 
शासकीय संस्था/ महाविद्यालयातील महाविद्यालयीन कनिष्ठ अधिव्याख्याता (गट-ब) या 
संवर्गातील दिनांक 32.04.2028 रोजी रिक्‍त असणाऱ्या पदांची विषयनिहाय यादी 


1 जोबशास्त्र 


धिक कवक 
Cs ३्दलोन 
[शासकीय ज्ञा विज्ञान महब्यालय.ओरगवद | 
SA २बदलोन 
४ एलफल्ट्नमहाव्यिलय मई [९ २बढलोने 
५ श्‍््सईलवसफम्हव्यल्य मु [३ ३क्‍्दलोन 
कळ जा 
लाड म्हाका 
कनक 
120102. 2 ee 


नकर त्यालाच नाव कत ज्या 
१ [शसकोववितयजञनविज्ञन संस्था अमरावती TT 
र [शस्कोयज्ञान विलिन महक्यालल ओर रर 
३ रजरमन्हक्यिल्य कलप SSCS 
४ fectimernetaares सई ३9 
५] इईलवुसक महब्यल्य पे [रे 9 
सिडनहम वाणिज्य व ares wea, र रक्‍्वलान 
a 


am Ta नात [ee 
९ |शासकाववितय जञनविज्ञन संस्था अमरवती || tae 
रशासकीय जन विज्ञान महक्यालय.ओतगवव iS 
Sc Pa |२बढलोन 
४ एलफन्ल्नम्हक्यल्य मई 1३ रक्दलोन 
५ श्सईलवसफम्हव्यिलव. मु [५19 1 
a 
ae 
ae en 
मगर कका 
कळ जळ 
a aa AR AA पाटा लनी 


eee 
ae 
ed 
feiss i 
किक काडया 
५ स्लफल्टनम्लववलवपेदे [शश 
Sac पै [र| ७ 


| 
20: न 
coe 
[at a 
a 


५५ ०८०५ पका स्य क क ee त्त 
न्न ण 
al 
Le 
oe ज्या 


nT र्‍या 
a 
reife 
ed 
| 


ma ware [| झत्र 


am Ta नात कत्रा | 
९ |शासकावावित्य जञनविज्ञन संत्या are |e | 
र [शसकोयजञन विजन महक्यलय ओरवव रश 
भाळ अळ्या 
ae 
राज्यशास्त्र 1 
am Tae नात Lae 
९ |शस्कोवव्त्य ज्ञनविज्ञनसंत्थाअमरवती | ot | = | 
र [शसकोयजञन far म्हब्यलय ओरवव रश 
as 
(ae च 
7 ७ व्ह 
छळ जळा 
कक कळ 
वलन ब्ला क्डककस्क्ीति न लस न्स स्नलल्ल 


अ.क्र. वद्य नाव रिक्‍त पदसंख्या | संभाव्य रिक्‍त | क्षेत्र. | 
cena est ज्ञा विज्ञान संस्थ ee a 
बसंतराव शासकोय कला व समाजविज्ञान संस्था, नागपूर २. | esa अवघड 


a 
पळ कळा 
९11 क्लोन 
[शासकीय ज्ञान विज्ञान महक्‍्यलय.ओरगवद | 
शे [रजारमम्हव्यिलवकोलप ३ 
४ एलफल्ट्नमहाव्यिलय मई 1३ रक्तात 
५ श्‍््सईलवसफम्हव्यल्य मु [२ रक्‍्दलोन 


RT 
Eee 
क कळ 
er 
Foes 
a 
se 
[peel 
fs 


mma, ware | = 
एलफिन्टन महाविद्यालय, मुंब Gc 

अ.क्र. वद्य नाव रिक्‍त पदसंख्या संभाव्य रिक्‍त | क्षेत्र | 
र [ए्लफन्टन raters ९ [० विगरजववड 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र. १५६/मशि-१ 


शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१५६/मशि-१, दि. २९ मे, २०१९ 
सोबतचे विवरणपत्र - १ 


बदलीपात्र अधिकाऱ्यांनी बदली प्राधिकारी कार्यालयास सादर करावयाची माहिती 
. अधिकार्‍यांचे नांव :- 
. पदनांम :- 


. सध्याच्या पदावर कार्यरत असलेले कार्यालय व ठिकाण (अवघड क्षेत्रात की बिगर अवघड क्षेत्रात 
याबाबतच्या माहितीसह) :- 


- सध्याच्या पदावर रुजू झाल्याचा दिनांक :- 


. अधिकाऱ्याचे वय :- 
. आतापर्यंतच्या सेवेचा तपशील :- 
अ.क्र पदनांम शासकीय सेवेत कोणत्या ठिकाणी सेवा केली याबाबतचा तपज्ीीळ 
कार्यालयाचे नांव व | कधीपासून | कधीपर्यंत कालावधी 
ठिकाण वर्षे/महिने 


. अधिकारी बदलीपासून सूट मिळण्यास पात्र असल्यास त्याबाबतची कारणे :- 


. अधिकारी सा.प्र.वि. च्या दिनांक ९ एप्रिल, २०१८ च्या शासन निर्णयसोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-२ 
मधील कोणत्या प्राधान्यक्रमांकात अंतर्भूत होतो याबाबतची माहिती :- 


. संबंधित प्राधान्यक्रमात अंतर्भूत होत असल्याबाबतचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले 
प्रमाणपत्र/कागदपत्रांचे पुरावे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र. १५६/मशि-१ 


१०. सर्वसाधारण बदली कोणत्या ठिकाणी करावी याबाबतचे कमाल १० पसंतीक्रम 
(१० पसंतीक्रमापैकी किमान २ पसंतीक्रम अवघड क्षेत्रातील नमूद करण्यात यावेत) 


पसंतीक्रम 


ite ee | 


1] ae] 


ठिकाण :- 


दिनांक :- 


